महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२३ 

संदर्भ :- 
. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०६.०४.२०२३ 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०४.२०२३ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०४.०५.२०२३ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०६.२०२३ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०३.०७.२०२३ 
७. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.३१.०८.२०२३ 
८. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०५.१०.२०२३ 


-O 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹.१९३७६.८२ लक्ष मधून ₹.४५३.३८लक्ष (अक्षरी चार कोटी त्रेपन्न लक्ष अडतीस 
हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
(रुपये हजारात) 


अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 
तरतूद वितरण 


(१) (२) (३) (४) (५) 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 


(09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 


if (09) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 


०१, वेतन ४१९०६३ २३४६७५ 10 


03, अतिकालिक भत्ता ५७८ २२१ GC 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Sees यापक पि 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १२८० ३२० 
१०, कंत्राटी सेवा ३३६६० १३४६४ ३३६६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ५२५० १५७५ १०५० 
१३, कार्यालयीन खर्च ११३६७ ४५४६ ११३७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ १४२० ३५६ 
१७, संगणक खर्च ४६५ १३९ ९३ 
२१, पुरवठा व सामग्री १०० ३० | 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ८० | 
२८, व्यावसायिक सेवा Go १५ १० 
५०, इतर खर्च २० नि | | 
५१, मोटार वाहने ३५ १०.५ | 
एकूण (०१) (09) ४७७७४९ २५७४७२ ६३९० 
२ | (०१) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ १७१ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११५५०० ६४६८० be 
एकूण (०१) (०३) ११६३५८ ६४८५९ Fe 
एकूण (०१) ५९४०९९ ३२२३२२.५ ६३९० 
एकूण ००१ ७५९४०९९ ३२२३२२.५ ६३९० 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४६८२७ २६२२३ | 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ २१६ ३२६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १५६ ३१ ७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १९१९ ३८ ५७ 
१४, भाडेपट्टी व कर १२६५ २५३ ३७९ 
१९, आहार खर्च २८३८ ५६७ ८५२ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ८१९ डश 
५०, इतर खर्च १६८ ३३ १७ 
एकूण (०१) (०४) ५२९३६ २७४४१.९६ १७१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Sears याप पतत प 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
४ | (09) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ १४५३ Le 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ६१६४.८ fl 
एकूण (०१) (04) १२४६३ ७६१७.८ कक 
एकूण (०१) ६५३९९ ३५०५९.७६ १७१९ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ ३६४५|.  _0| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १४२००७ ७९५२३ fl 
एकूण (02) (03) २६०३८१ ८३१६८ Fe 
६ । (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६४६६६ ६३२०२ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ८४५७ ५३२४.९४ fl 
एकूण (०२) (08) ७३१२३ | ६८५२६.९४| =| 
एकूण (०२) ३३३५०४ | १५१९६९४.९| | 
एकूण १०२ ३९८९०३ १८६७५४.७ १७१९ 
७ | १०३, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १५३४४७ ८५९२९.५६ Fl 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१८१ १२०४ ८३६ 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ ३१२३ २०८३ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च १२०० ३६० २४० 
१३, कार्यालयीन खर्च २२८४ ६८५ ४५७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० २६१० १७४० 
१९, आहार खर्च २८७२३ ८६१६ ५७४५ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० aacx] _0| 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ १७१ P| 
५०, इतर खर्च ७१२ २१३| 0 | 
एकूण (०१) (०१) २१५७९५ १०४५४५.६ १११०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Sears याप पतत प 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ १०६०८ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४४८१६ २५०९६.६८ | 
एकूण (११) (०१) १५०८९९ ३५७०४.६८ Fo 
९ । (23) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २५०००० १४७५०० a: 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ३८४ २५७ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० १८००० १२००० 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४००२३ १२०० ८०१ 
१३, कार्यालयीन खर्च १०५०० ३१५० २१०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ १२५३ ८२३६ 
१७, संगणक खर्च ८००० २४०० १६०० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० १०७७ ७१८ 
एकूण (23) (०१) ३४१५५३ १७४९६४ १८३१२ 
एकूण १०३ ७०८२४७  ३९५२९४.२ ४००२१ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(09) (09) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ १०७४६०.६ | 
03, अतिकालीन भत्ता १२४ ३७ २५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० १०५० ७०० 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ १८७ १२५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्चे ११३५ ३४० २२७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १४४८ ४३४ २९० 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ १५८ १०६ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ९१४९ ६१०० 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ora] _0| 
५०, इतर खर्च ६३० xe} 
एकूण (0१) (09) २३३७६२ १२००१७.६ ७५७३ 
एकूण १०४ २३३७६२ १२००१७.६ ७५७३ 
१ | ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) २४३१ ४८६ २४३ 
२७, लहान बांधकामे २४३१ ४८६ २४३ 
एकूण ८०० १९३७४४२ ९४४७९५ ४५३३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट "1२० | 2. 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
एकूण ०२, समाज कल्याण 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५- 
२२५२) 
५०, इतर खर्च २४० ko PF 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० wo, 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १९३७६८२ ९ड४८ड५ ४५३३८ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शा्तींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिळ,२०२३ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०२०१४५७१०७१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUNIL DEORAO 1011. आ 


2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1S5bc62ef9206ece42981aa 


b126657128d7cadca447533, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=778B75C2C 14BADBE6832D77601CF425AA7 
979B907650965C83919DBA7DC458C7, cn=SUNIL DEORAO 
SARI 


DAR 
Date: 2023.10.20 15:00:15 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


